उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालयांमधीळ दंतचिकित्सा विभागातील 
९६ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः अपदे - २०२२/प्र.क्र.१ ७५/ आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २१ जून,२०२२ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय fea विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
पिर रवरर 
२) उपसंचालक, (मौखिक आरोग्य) आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रआसेआ /रामौआ 
/अपदे/२६४४-४६/२०२२, दिनांक १८.०५.२०२२ 


शासन निर्णय- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील "परिशिष्ट-अ" मध्ये 


नमूद केलेल्या ४८ आरोग्य संस्थांमधील ९६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक 


३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२२-२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


7 मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य HBR “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक आरोग्य 


केंद्राचा TRAM रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


२ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 


आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-३अ 


दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


३ | मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 

४ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 


आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


4 


मागणी क्रमांक आर -9, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


३. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक 


२२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि दि.२२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दरम्यानच्या काळात 


सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांनी 


दक्षता घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. त्याअनुषंगाने सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय 


सचित समितीची मान्यता घेण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व 


त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-३अ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२११२३९२६६३१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


DEEPAK Digitally signed by 


DEEPAK NIVARTTI 


NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.06.21 


KENDRE 17:16:54 +05'30 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (असंसर्गजन्यरोग) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे/सोलापूर/सातारा 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सोलापूर/सातारा 

. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचेमार्फत). 

९. 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ$पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २१ जुन, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


ग्रामीण रुग्णालये 


A 


घोडेगांव 
वडगांव मावळ 


०८ 


राजगुरुनगर 


a7 
al 


me 


S| 
AM 


शिरुर 


घो 


निमगांव केतकी 


vo 


बारामती 


oz 
z= 
Ea 
Ex 
ea 
Ee 
: 


4 
4 


२ 
3 
१8 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-३अ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


न्हावरा 
आळंदी 
जेजुरी 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-३अ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


दंत 
यांत्रिकी 
गट क 


& 


| | 
Li 
[Sota 
Pa 
Lee 
aie 
Enza 
es 3.) 
Exe 
Lae 
Lee 
0.0. 
Ears 
are 
[eee 
is 
Ewa 
विवा बगळा 


एकूण अस्थायी पदे (पुणे , सोलापूर व 
सातारा) 


पृष्ठ$पैकी६ 


